महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब ( शिक्षण सक्षमीकरण शाखा) 
या संवर्गातील अधिव्याख्याता या पदावरील अधिकाऱ्यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:-पकास-२४२१/प्र.क्र.८७/भाग-४/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २७ जून,२०२४ 


वाचा . १. शा.शि.व क्री.वि. शा.नि. क्र.ससेप्र-४४१७/ प्र.क्र.४४/ प्रशा-२, दिनांक ०४.०८.२०१७ 
२. आयुक्त शिक्षण यांचे पत्र क्र. आशिका/परि.का./२१/आस्था-अ/१०५/४६४५, 
दिनांक ०९.११.२०२१ 
३. आयुक्त शिक्षण यांचे पत्र क्र. आशिका/मुदगलवाड प.का./ आस्था-अ/१०५/३५९५, 
दिनांक ०६.०६.२०२४ 
प्रस्तावना:- 
उपरोक्त वाचा येथे नमूद दिनांक ०४.०८.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सरळसेवेने महाराष्ट्र 
शिक्षण सेवा (शिक्षण सक्षमीकरण शाखा) गट-ब संवर्गात अधिव्याख्याता या पदावर २ वर्षाच्या परिविक्षाधीन 
कालावधीसाठी नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 
आयुक्त (शिक्षण) यांच्या दिनांक 08.99.2029 व दि. ०६.०६.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये परिविक्षाधीन 
कालावधी पूर्ण करण्याचा प्रस्ताव व त्रुटी पुर्तता सादर केली आहे. पायाभूत प्रशिक्षण यडास्वीरित्या पूर्ण 
करणाऱ्या व शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार परिविक्षाधीन कालावधीच्या अटींची पूर्तता करणाऱ्या 
अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासनाने 
पुढील प्रमाणे निर्णय घेतला आहे :- 


शासन निर्णय: 

शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार परिविक्षाधीन कालावधीच्या अटींची पूर्तता करणाऱ्या, उपरोक्त वाचा 
येथे नमूद दिनांक ०४.०८.२०१७ रोजीच्या शासन निणयान्वये महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (शिक्षण सक्षमीकरण 
शाखा) गट-ब संवर्गात अधिव्याख्याता या पदावर कार्यरत सोबतच्या प्रपत्रामध्ये नमूद अधिकाऱ्यांचा त्यांच्या 
नावासमोर रकाना क्रमांक ७ मध्ये नमूद दिनांकास परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करण्यात येत असून रकाना 
क्रमांक ८ मध्ये नमूद दिनांकास त्यांची सेवा पुढे चाळू ठेवण्यास शासन मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पकास-२४२१/प्र.क्र.८७/भाग-४/प्रशा-२ 


अ | अधिकाऱ्यांचे । शासन सेवेत |। शासन सेवेत रकाना ४ परिविक्षा । रकाना ६ परिविक्षाधीन 
क्र | नांव नियुक्तीच्या प्रथम रुजू | मधील कालावधीत | मधील कालावधी 
आदेझ्ाचा झाल्याचा | दिनांकानुसार | घेतलेल्या । कारणांमुळे । समाधानकार 
दिनांक दिनांक परिविक्षाधीन | एकूण वाढलेळा | कपूर्ण 
कालावधी पूर्ण  अजित/परि | परिविक्षाधीन | केल्यामुळे 
होण्याचा वर्तीत रजा | कालावधी । शासन सेवा 
दिनांक इ. एकूण । पूर्ण होण्याचा | ज्या 
कालावधी । दिनांक दिनांकापासू 
न पुढे चालु 
ठेवावयाची 
आहे तो 
दिनांक. 
Pa) २ ३ ४ षु & 9 ८ 
} श्री.नारायण ०४.०८.२०१७ — ]28.02.209 | २८.०८.२०१९ | निरंक । २८.०८.२०१९ | 28.02.2098 
कोंडीबा 
मुदगलवाड, 
अधिव्याख्याता 
२. शिस्तभंग विषयक किंवा फौजदारी किंवा विभागीय चौकशी किंवा न्यायालयीन कारवाईवर परिवीक्षाधीन 


कालावधी संपविण्याच्या आदेशाचा परिणाम होणार नाही. 
परिविक्षाधीन कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केला असल्याबाबतची नोंद त्यांच्या सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी तसेच त्यांना वार्षिक वेतनवाढी देण्यात याव्यात. 
परिवीक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण करण्याबाबत प्रशासकीय विभागाच्या सचिवांना सक्षम 
प्राधिकारी म्हणून दि.२२/०६/२०२१ रोजीच्या घोषित करण्यात आले आहेत. त्यास अनुसरुन सदर शासन 
निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२४०६२७१२४०२०७२२१ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


EP 


8. 


वि 


प्रत, 


आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राद्वारे) 


VISAY १). -------. 


BHOSALE 


Digitally signed by VJAY NIVRUTTI BHOSALE 
IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 


9eec89189869f2dd675d7 1f0636b0a2ea82 
485826669926889, postalCode=400032, 
mber=7966F B8DA6E03C3F79409670C65FACO77378A68F73 
4A11D051D02DC3119DC128, cn=VUAY NIVRUTTI 840541६ 


Date: 2024.06.27 17:08:59 +05'30 


(विजय भोसले) 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पकास-२४२१/प्र.क्र.८७/भाग-४/प्रशा-२ 


AN 


SM SC CK 
SS RO ७ Se, 


(३ 


सर्व शिक्षण संचालक 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर 
प्राचार्य, सर्व जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था 

संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त शिक्षण यांचे कार्यालया मार्फत) 
निवडनस्ती 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


